RE lr ee ee 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७१०/प्र.क्र.२०६/पोल १, 
मंत्रालय, दिनांक २ जुन, २०१०. 


‘ 


संदर्भ'- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:पोमसं/१/१०/जी.टी.-२०१०/ / 


१०, दिनांक २१/०५/२०१०. 


शासन आदेश :- राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड 


विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, कलम क्रमांक ४(४) व ४(५) मधील तरतूदींच्या 


अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, राज्य पोलीस सेवेतील तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील 


पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या खालील अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या पदावर 
बदलीने / पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहेत:- 


{ 
i 
। 
। 
| 


| Wo. | क्र. | 
— 


| श्री. धनंजय कमलाकर, भापोसे 


अपर पोलीस आयुक्‍त, परिमंडळ, पुणे शहर 


अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची नियुक्ती. | 


चीनियुक्ती | ada नियुक्तीचे ठिकाण 
अपर पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर 


ee ae 


२ 1 श्री. सदानंद दाते. भापोसे | 
न अपर पोलीस आयुक्‍त, मध्य प्रादेशिक विभाग, | (रिक्‍त पद) 
aa मुंबई esl 
: ३ (at. बी. के. fan, भापोसे : अपर पोलीस आयुक्‍त / पोलीस 
| : केंद्रीय प्रतिनियुक्‍तीवरुन परत । उपमहानिरीक्षक, विशेष सुरक्षा, मुंबई 
| ' (नवीन पद) | 
gaff, विनीत अग्रवाल, was | अपर पोलीस आयुक्त, मध्य प्रदेशिक 
| ' केंद्रीय प्रतिनियुक्‍्तीवरुन परत ' विभाग, मुंबई 
: ६ ' श्री. प्रशांत बुरडे, भापोसे _ | कारागृह उपमहानिरीक्षक, पुणे 
L अपर पोलीस आयुक्‍त, गुन्हे ठाणे (शहर) i (रिक्‍त पद) मगा 
: ६ __ श्री. बिपीन बिहारी, rare , कारागृह उपमहानिरीक्षक, नागपूर 
' नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत (रिक्त पद) 
oot. डी. जी. श्रीराव, भापोसे. . सहआयुक्त (दक्षता), अन्न व औषध 
: पोलीस उपमहानिरीक्षक (तरतुद), म.रा., मुंबई | प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
: (Sof अवनत केलेल्या पदावर) 
८ | श्री. अशोक डोंगरे, भापोसे, : पोलीस उपमहानिरीक्षक (तरतुद), महाराष्ट्र 
: पोलीस उपमहानिरीक्षक. स.रा.पो.ब. . राज्य, मुंबई 
, मुख्यालय, म.रा., मुंबई | ; 
_ ९ _ श्री. संजय लाटकर. भाणोसे, , अपर पोलीस आयुक्त, पुणे शहर 
पोलीस अधिक्षक, लातुर | (पदोन्नतीने) 
qo श्री. आर. के. सिघल, भाणेस, Tore पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर (रिक्‍त 


पोलीस अधिक्षक (रेल्वे) 


नागपूर 


' पद)(पदोन्नतीने) 


९-! PRANSEE& POSTING G रि. रि is 3 ६: त of Zant oad 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची Sa पगा रत >> नवीननियुक्तीचेठिकाण | 
qq श्री.चिरंजीव प्रसाद, भापोसे, ' अपर पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर (रिक्‍त 
' पोलीस अधिक्षक, अमरावती ग्रामीण | पद)(पदोन्नतीने) 
_ १२ श्री. मधुकर पांडे, भापोसे, पोलीस उपमहानिरीक्षक, रा.रा.पो.बल 
: पोलीस अधिक्षक, ठाणे ग्रामीण _ मुख्यालय, मुंबई (पदोन्नतीन मुंबई (पदोन्नतीने 
३३ श्री. बी. बी. सिंग, भापोसे अपर पोलीस आयुक्त (वाहतूक), (पदोन्नतीने) । 


' पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-८, बृहन्मुंबई 


¢ 


CS ee पद) 


ay श्री. एच. व्ही. देशभ्रतार, भापोसे 
_____ पोलीस अधिक्षक, धुळे 
qy . श्री. एम. एच. गावीत, भापोसे 
अपर पोलीस आयुक्त, प्रादेशिक विभाग-१, 
नागपूर शहर 

अपर पोलीस आयुक्‍त, पोलीस उपमहानिरीक्षक, विशेष सुरक्षा, मुंबई या नवीन पदाच्या 
दनिर्मितीचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन 
॥तडीने कार्यमुक्त करुन, त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, महासंचालक व पोलीस 
हानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी 

उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या सध्याच्या पदस्थापनेबाबत अथवा नविन नियुक्तीच्या ठिकाणाबाबत 

शम एचे किंवा न्यायाधिकरणाचे काही आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही 
उरण्यात यावी 


| पोलीस आयुक्त, सोलापूर शहर (पदोन्नतीने) 


"अपर पोलीस आयुक्त, सशस्त्र बल, 
| बृहन्मुंबई (रिक्‍त पद) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


who — 


( कैलास fa. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
ति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई 

[त माहितीसाठी सादर :- 

* महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

* पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

* मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

* मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

* मुख्य सचिव यांचे सचिव 

* मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

* मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

* अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

* संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

* अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

* प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

* प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 

* लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

* निवडनस्ती (पोल-१) 


poe र ९9 GP st ce ter hep 


